शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ - १) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.४८/०४/१४-अ, दिनांक ७.६.२००४. 
२) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७. 
३) सा.प्र.वि. आदेशा क्र.सीसीए-१७११/प्र.क्र.१२३/२०११/१४-अ, दि.८.१२.२०११. 


-आदेशा- 


मंत्रालयीन विभागातील खालील लिपिक-टंकलेखक (गट (क) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी 
रु.५२००-२०२००- ग्रेड पे रु. १९००) यांना सन २०१७-२०१८ या निवडसूची वर्षासाठी सहायक कक्ष 


अधिकारी (गट(ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० -ग्रेड पे रु. ४३००) पदावर या आदेशाद्वारे 


विहित अटीच्या अधीनतेने तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर लिपिक-टंकलेखक यांची 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये 


दर्गविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  श्री/ नांव प्रवर्ग सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतर 
श्रीमती पदस्थापनेचा विभाग 
za 2 3 | 8 षु & 
शिव श्री प्र.दे.कानडे खुला उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२ | श्रीमती | रा.गि.गोखले खुला पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग विभाग 
३ _ | श्रीमती | शु.शि.कुलकर्णी खुला विधि व न्याय विभाग विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 
४ श्री सं.रा.मिठबांवकर । इमाव सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
५ _ श्रीमती ।श].स.कदम खुला सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
६ श्री जावेदहुसेन खुला सहकार, पणन व | नगर विकास विभाग 
अब्दुलतीफ नाखवा वस्त्रोद्योग विभाग 
७ श्री म.ज.तांडेल विमाप्र सामाजिक न्याय व विशेष | सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग सहाय्य विभाग 
८ श्री वि.रा.इंदुलकर खुला विधि व न्याय विभाग शालेय शिक्षण व HIST 
विभाग 
९ श्री सं.बा.कदम खुला विधि व न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ, दिनांक 92 एप्रिळ, २०१८ 


अ.क्र. | श्री/ नांव प्रवर्ग सध्याचा विभाग पदोन्नतीनं 
श्रीमती पदस्थापनेचा विभाग 
ma २ ३ शिंआओ 4 & 
| १० श्री मु.रा.गावडे खुला ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
षि श्रीमती | सं.अ.लाड खुला महिला व बाल विकास | वैद्यकिय शिक्षण व औषधी 
विभाग द्रव्ये विभाग 
१२ | श्रीमती ।रु.सु.हांदे इमाव महसुल व वन विभाग गृहनिर्माण विभाग 
१३ श्री प्र.ग.कामत खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
१४ श्रीमती ।सा.सु.जगदाळे खुला सामान्य प्रशासन विभाग । नियोजन विभाग 
१५ श्रीमती ।स.सु.घोसाळकर = | खुला मृद व जलसंधारण विभाग | मराठी भाषा विभाग 
१६ | ai ह.म.बोरकर खुला सार्वजनिक आरोग्य | मृद व जलसंधारण विभाग 
विभाग 
१७ श्री प्र.द.मयेकर इमाव सार्वजनिक बांधकाम | पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग विभाग 
१८ | श्रीमती | aaa खुला जलसंपदा विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
१९ | श्रीमती । द.दि.गोळे खुला विधि व न्याय विभाग विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 
२० | श्रीमती | नि.बा.तेडुलकर खुला अन्न, नागरी पुरवठा व | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग  । ग्राहक संरक्षण विभाग 
२१ श्री रा.वि.पाटील खुला महसुल व वन विभाग महिला व बाल विकास 
विभाग 
२२ | श्रीमती | सु.उ.सावंत खुला कृषि, पशुसंवर्धन, | कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसायविकास व | दुग्धव्यवसायविकास व 
मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय 
२३ «| श्रीमती ।सो.प्र.जेठवा खुला सहकार, wa व | गृह विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
२४ श्री म.द.तळेकर खुला सार्वजनिक बांधकाम | विमुक्त जाती, भटक्या 
विभाग जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन STAT क्रमांकःएएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ, दिनांक १२ एप्रिळ, २०१८ 


अ.क्र.  श्री/ नांव प्रवर्ग सध्याचा विभाग पदोन्नतीनं 
श्रीमती पदस्थापनेचा विभाग 
fa | २ ३ | 8 ५ 

२५ । श्रीमती । व.रा.सावंत खुला सहकार, WH व| सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 

२६ | श्रीमती | र.र.सावंत खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

२७ श्री प्र.दु.खराबे इमाव सामान्य प्रशासन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 

२८ | श्रीमती । wae Agee  । इमाव महसुल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

२९ श्री प्रअ.पाटील इमाव नियोजन विभाग वित्त विभाग 

३० | श्रीमती | अ.अ.गावडे खुला सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 

३१. (आ हे.द.परब खुला विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 

३२ श्री वि.पं.शेटे खुला महसुल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 

३३ श्री ज.सु.कुलकर्णी खुला सामान्य प्रशासन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 

३४ | श्रीमती | म.ग.घाग खुला कृषि, पशुसंवर्धन, | कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसायविकास व | दुग्धव्यवसायविकास व 
मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय 

३५ | श्रीमती | वं.शं.गुरव खुला महसुल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 

३६ । श्रीमती ।मु.ध.पुराडउपाध्ये । खुला सार्वजनिक बांधकाम | पर्यावरण विभाग 
विभाग 

३७ | aff वि.वि.फर्नाडिस खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

३८ श्री मोहम्मद वलीउद्दीन | खुला सामान्य प्रशासन विभाग । आदिवासी विकास विभाग 

३९ श्री नि.मा.सांगळे खुला कृषि, पशुसंवर्धन, | सार्वजनिक आरोग्य 
दुग्धव्यवसायविकास व | विभाग 
मत्स्यव्यवसाय 

४० श्री र.गो.वाघरे खुला मृद व जलसंधारण विभाग | मृद व जलसंधारण विभाग 

४१ | श्रीमती ।सु.प्र.सावंत खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

४२ | श्रीमी ।मा.अ.माहिमकर इमाव अन्न, नागरी पुरवठा व | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग  । ग्राहक संरक्षण विभाग 

४३ | श्रीमती | अ.अ.थेराडे खुला सामाजिक न्याय व विशेष | संसदीय कार्य विभाग 
सहाय्य विभाग 


२. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 


दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या विरोधात 
राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन STAT क्रमांकःएएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ, दिनांक १२ एप्रिळ, २०१८ 


आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधि व न्याय विभागाने दिनांक २८.१२.२०१७ रोजी 
दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण 
नसल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी 
यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ 
मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने 
करावी, अशा सूचना सा.प्र.वि./कार्यासन १६ब ने दिनांक २९.१२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 


त्यानुसार सदर लिपिक-टंकलेखक यांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 
त्याशिवाय सदर तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


(अ) लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही तसेच त्यांनी संगणक अर्हता धारण केलेली 
आहे अथवा सदर अर्हता धारण करण्याची त्यांना सूट मिळालेली आहे. 

(ब) सदर तदर्थ पदोन्नती अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल तथापि, त्यानंतर सदरहू तदर्थ 
पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.संकीर्ण-१००७/ 
प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७ अनुसार संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 

(क) सामान्य प्रशासन विभागाकडून नियमित निवडसूचीमध्ये सहायक कक्ष अधिकारी नियुक्‍त 
केल्यानंतर सदर तदर्थ पदोन्नती संपुष्टात येईल. 

(ड) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांना नियमित पदोन्नतीचे, ज्येष्ठतेचे किंवा 
आणखी कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


(इ सदर USAT तदर्थ असून या पदोन्नत्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येतील. 


३. संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांनी सहायक कक्ष अधिकारी पदाची तदर्थ पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१७-२०१८ च्या 
निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन STAT क्रमांकःएएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ, दिनांक १२ एप्रिळ, २०१८ 


नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची 
पात्रता तपासण्यात येईल. 


४. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधितांवर 
बंधनकारक राहील. 


५. सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने लिपिक-टंकळलेखकांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतची खातरजमा 
करण्यात यावी. 


६. सदर आदेशामधील अनुक्रमांक २१ येथील श्री. रा.वि.पाटील, लिपिक-टंकलेखक महसुल व वन 
विभाग यांचे वयाचे ५०/५५ वर्षी पुनर्विलोकनाचे आदेश संबंधित विभागाने तात्काळ सामान्य प्रशासन 
विभागास सादर करावे या अटीच्या अधिन राहून तदर्थ पदोन्नती करण्यात येत आहे. 


७. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित विभागाने 
तात्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकांनी पदस्थापना 
केलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या विनंतीची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


on सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०४१२१६३३१०३००७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan poe ena 
Bhimrao एप क 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित 
३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. मंत्रालयीन 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) विभागांमार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


